पणन हंगाम २०१९-२० व खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ 
मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली 
विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या 
भरडाईकरिता केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या रु.१०/- 
प्रतिक्विंटल भरडाईदराव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून 
अधिकची राशी मंजूर करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः धानभ - १२२१/प्र.क्र.७९/ना.पु.२९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मे, २०२१. 


वाचा - 9) झासन निर्णय क्रमांकः खरेदी १०२०/प्र.क्र.१०४/ ना.पु.२९, दिनांक: २९ सप्टेंबर, २०२० 
२) शासन परिपत्रक क्रमांक:- धानभ-१२२०/प्र.क्र.१५७/नापु २९, दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२० 
३) शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- धानभ-१२२०/प्र.क्र.१५७/नापु २९, दिनांक २७ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा 
कमी किंमतीने ( डिस्ट्रेस सेल ) धान्य विकावे लागू नये, म्हणून ही योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी राज्य 
शासनाने नियुक्‍त केलेल्या अभिकर्ता संस्थांमार्फत (बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग 
wow, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक ) 
राज्यात एफ.ए.क्यु. (Fair average quality) Corea IA व भरडधान्याची खरेदी करण्यात येते. वरील 
योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई अभिकर्ता संस्थांमार्फत मिलर्सकडून करुन घेऊन प्राप्त होणारा 
सी.एम.आर. (Custom milled rice) (कच्चा तांदूळ ) भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होता. 
केंद्र शासनाने “धान” या धान्यासाठी राज्यात “विकेंद्रीत खरेदी योजना” (DCPS) लागू करणेबाबत केलेली 
शिफारस विचारात घेऊन हंगाम २०१६-१७ पासून विकेंद्रीत खरेदी योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय 
राज्य शासनाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 


सदर योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता केंद्र शासनाने रु.१०/- 
प्रतिक्विंटल इतका भरडाई दर जाहीर केला आहे. राज्यातील धान भरडाई करणाऱ्या गिरणीमालकांना 
सदरच्या दराने भरडाई करणे परवडत नसल्याने इतर काही राज्यांप्रमाणेच राज्यातही केंद्र शासनाने जाहीर 
केलेल्या भरडाई दरापेक्षा अधिकचा दर राज्य शासनाने जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात येत होती. 
पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये झालेल्या धान भरडाई करिता कोणतीही अधिकची राशी मंजूर करण्यात आलेली 
नाही. सदर बाब विचारात घेऊन हंगाम २०१९-२० व खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ या पणन हंगामाकरिता 
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या भरडाई दराव्यतिरिक्‍त अधिकचा भरडाई दर जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ - १२२१/प्र.क्र.७९/ना.पु.२९ 


शासन निर्णय:- 


पणन हंगाम २०१९-२० व खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी 
योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत अभिकर्ता संस्थेमार्फत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई 
करण्याकरता केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या भरडाई दराव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून अतिरिक्‍त भरडाई दर 
मंजूर करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 

१) पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत 
खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने रु.१०/- प्रति क्विंटल इतक्या मंजूर केलेल्या भरडाई 
दराव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून रु.३०/- प्रति क्विटल इतका वाढीव दर असे एकूण रु.४०/- प्रति 
क्विंटल या भरडाई दरास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२) खरीप पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी 

योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने रु.१०/- प्रति क्विंटल इतक्या मंजूर 

केलेल्या भरडाई दराव्यतिरिक्‍त राज्य शासनाकडून रु.४०/- प्रति क्विटल इतका वाढीव दर असे एकूण 
रु.५०/- प्रति क्विंटल या भरडाई दरास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त १ व २ मुह््यांमधील बाबींच्या मंजूरीकरिता एकूण रु. १०७ कोटी इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास या 

शासन निर्ण्यान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रस्तुतचा खर्च मागणी क्र. ॥॥-४ मुख्य लेखा शीर्ष. ४४०८०३९१(५० अंतर्गत सन २०२१-२२ करिता 

मंजूर अर्थसंकल्पातून भागविण्यास व या बाबतची प्रतिपूर्ती मु.ले.शि. २४०८०५३८ (३३) अंतर्गत 

उपलब्ध करण्यात यावा. 


AN 
~— 


= 


सदर शझासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९४/२०२१/व्यय-१०, 
दि. ०७/०५/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Odd शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१७०६१०५६०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Deodatta 1111 


Tungar bof 
(सुधीर तुंगार) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धानभ - १२२१/प्र.क्र.७९/ना.पु.२९ 


५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१४. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१५. सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१६. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई- ४०० ००९, 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेड गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 

१९. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२०. नियंत्रक (शिधावाटप) व संचाळक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 

२१. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

२३. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

२४. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२५. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

२६. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

२७.सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, 
मुंबई, 

२८. सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व 
मुंबई-४०० ०६६. 

२९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

३०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथालळय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. (१०प्रती) 

३१. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, ( प्रत्येकी ५ प्रती ), 

३२.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३३. निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


